केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) मान्यता 
प्राप्त बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली व शेगाव गटातील मान्यता 
wr विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र-राज्य 
हिड्यांतर्गत मंजूर उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दिनांक: - १६/०५/२०१९ 


(१ अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालळय,भारत सरकार,नवी feel यांचे पत्र 
क्र.३/१३(४/२०१३- PP, दि.२७/२/२०१६. 

(२) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या १०६ बैठकीचे इतिवृत्त 
दि.१४/१२/२०१५. 

(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.३१/०३/२०१६. 

(४ शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.३०/०४/२०१६. 

(५ जिल्हाधिकारी,बुलडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अ.का./अल्पसंख्याक कक्ष/१६३/२०१८ 
दि.२८/१२/२०१८. 

(६) अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्राळय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/२६/२०१८ 

॥॥51)72-॥॥0॥॥७,दि.२६/०३/२०१९. 
प्रस्तावना :- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१४/१२/२०१५ व २६/०२/२०१६ रोजी झालेल्या 
अनुक्रमे १०६ व १११ व्या बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगांव व चिखली गटातील अरोग्य विषयक (आरोग्य 
उपकेंद्र बांधकाम करणे आणि प्रतिक्षा कक्षाचे बांधकाम करणे ) या बांधकामासाठी एकूण रु.१०४.८७ लाख 
इतक्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (१) येथील आदेशाद्वारे MsDP अंतर्गत 
विषयांकित गटातील मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर केंद्र हिक्यातील पहिल्या 
टप्प्यातील एकूण रु. ३१.४६ लक्ष इतकी रक्‍कम तसेच संदर्भ क्र. (४) अन्वये राज्य हिक्यातील रु. २०.९७ लक्ष 
इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आली आहे. 


आता संदर्भ क्र. (५) येथील पत्रातील विनंतीस अनुसरुन, केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. (६) येथील 
पत्रान्वये मंजूर करण्यात आलेली केंद्र हिऱऱ्यातील रक्‍कम बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगांव व चिखली गटातील 
अरोग्य विषयक ( आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम करणे आणि प्रतिक्षा कक्षाचे बांधकाम करणे ) या बांधकामासाठी 
जिल्हाधिकारी,बुलडाणा यांना निधी मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून संदर्भ क्र. (६) येथील पत्रान्वये केंद्र हिश्‍र्यातील 
उर्वरित रु.९.७७ लक्ष तसेच राज्य हिळ्यातील उर्वरित रु.६.५२ लक्ष इतकी रक्‍कम बुलडाणा जिल्हयातील 
शेगांव व चिखली गटातील विषयांकीत बांधकामांसाठी मंजूर करण्यात आली आहे.सदरहू रक्‍कम 
जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.(१०) व (११) प्रमाणे मंजूर करुन वितरित करण्यास 
या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


(Rs. lakhs) 
Name of project No. of | Unit | Sharing| Central State Total GOI 1१ GOM 1* | 2"instalment | 200 instalment 
units Cost | ratio share share cost install. install. to be released | to be released 
Released | Released (GOD (GOM) 
1 2 3 | 4 | [eee | 6 7 | 8__| | 9 10 11 
Construction of 01 प्या | 01 98.8 60:40 59.32 39.55 98.87 29.66 19.77 7.97 5.32 
Shegaon Block Buldana 7 (Revised (Revised (Revised (Revised | (Revised 
37.632) 25.088) 62.72) 18.81) 12.54) 


Construction of 01 Waiting 
Room in PHC in Chikhali 
Block Buldana 


01 


60:40 


3.60 


2.40 


eae) 


1.80 


1.20 


1.80 


1.20 


Total 


02 


104. 


41.232 


27.488 


68.72 


31.46 


20.97 


9.77 


6.52 


४. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(१० प्रमाणे सन २०१९-२० या वर्षात बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमांतर्गत 
बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगांव व चिखली गटातील विकासकामांसाठी उर्वरित रु.९.७७ लाख (रुपये नऊ लाख 
सत्त्याहत्तर हजार फक्‍त ) तसेच राज्य हिछ्यातीळ रु.६.५२ लाख ( रूपये सहा लाख बावन्न हजार फक्त) 
एवढी रक्‍कम जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


५. सन २०१९-२० या वर्षात जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(१०) व (११) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित 
व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी बहुक्षेत्रीय 
विकास कार्यक्रमांतर्गत विषयांकित अरोग्य विषयक ( आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम करणे आणि प्रतिक्षा कक्षाचे 
बांधकाम करणे ) बांधकाम करणे या योजनेकरीता आहरित केळेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस 
रितसर वितरित करावी. 


६. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१६/०२/२०१५ रोजीच्या पत्रातील सूचनांनुसार 
बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) वितरीत करण्यात येणा-या निधीस VAT वा कोणत्याही प्रकारचे 
विभागीय कर लागू राहणार नाहीत. 


७. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी 
कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

८. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत अरोग्य विषयक ( आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम करणे आणि 
प्रतिक्षा कक्षाचे बांधकाम करणे ) या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या 
विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत 
छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या 
Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 

९. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी अरोग्य विषयक ( आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम करणे आणि प्रतिक्षा कक्षाचे 
बांधकाम करणे ) या बांधकामासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत वरीलप्रमाणे विहित नमुन्यातील निधीच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) (अद्ययावत छायाचित्रासह) शासनास 
सादर करावीत. 


qo. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिकड्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाश्ीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना, (केंद्र हिस्सा) (२२३५- ए ५४३) ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)" या ळेखाशीर्षाखाली व राज्य AVATAR होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना, (राज्य हिस्सा) (२२३५-ए २३१) ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)" मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


११. BT amas निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१८ 
अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०५१६१५२१२३९८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. = 


tra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201 ab5363a2133 
e0927ff26c0f016fdf, 


2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A5441 
9D0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 


Date: 2019.05.16 15:26:36 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे),मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्राळय,मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त,अमरावती. 

५. जिल्हाधिकारी,बुलडाणा. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,बुलडाणा. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला,मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा बुलडाणा. 
११. निवडनस्ती,(का.७) 


Oo AW AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


